सन २०१९-२० मधील अर्थसंकल्पित 
तरतुदींचे वितरण करणेबाबत. 

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान 

योजना (राज्यस्तर) (२४३५ ००८२). 

महाराष्ट्र शासन 
सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र. कृकमा ०४१९/प्र.क्र.६२/२-स 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १० जून, २०१९ 


वाचा :- 
१) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन निर्णय क्रमांक कृकमा ०६१७ / प्र.क्र.१२७/२-स 
दि. २८.६.२०१७, दि. ८.९.२०१७, दि.७.१२.२०१७, दि.२८.२.२०१८, दि.३१.३.२०१८, 
दि.१६.४.२०१८ व दि.२.५.२०१८ 
२) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन शुद्धीपत्र क्रमांक कृकमा ०६१७ / प्र.क्र.१२७/ २-स 
दि. ५.७.२०१७, दि.२०.७.२०१७ व दि.१२.१२.२०१७ 
३) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन निर्णय क्रमांक कृकमा ०४१८ / प्र.क्र.४३/२-स 
दि. ९.५.२०१८ व दि.५.६.२०१८ 
४) सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक कृकमा ०४१८ / प्र.क्र.५३/ २-स 
दि. २१.५.२०१८ 
५) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक कृकमा ०७१८ / प्र.क्र.११८/ २-स 
दि.१०.८.२०१८ 
६) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक PHA ०६१८ / प्र.क्र.१०६/ २-स 
दि.२९.९.२०१८, दि.१९.१२.२०१८ व दि.८.३.२०१९ 

७ वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.संकिर्ण २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा --प्रशा ५, दि.१०.५.२०१६ 

८) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं २०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि.१.४.२०१९ 

९) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन निर्णय क्रमांक अर्थसं ०५१९ / प्र.क्र.9१/२-स 
दि. १४.५.२०१९ व दि.१५.५.२०१९ 
प्रस्तावना:- 

राज्यामध्ये सन २००९-१० पासून असलेल्या सततच्या दुष्काळ व नापिकीमुळे कर्जबाजारी 
झालेल्या शोतक-यांना दिलासा देण्यासाठी दि.२४.६.२०१७ च्या मंत्रीमंडळ बैठकीत मिळालेल्या 
मान्यतेनुसार शासन निर्णय दि. २८.६.२०१७ अन्वये “छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना- 
२०१७” घोषित करण्यात आलेली आहे. तदृनंतर सदर योजनेचा अधिकाधिक शेतकऱ्यांना लाभ मिळावा 
या दृष्टीने,वरील “वाचा-” येथे नमूद केलेल्या अ.क्र.१ ते ६ येथील सहकार विभागाच्या शासन निर्णय व 
शुद्धीपत्रकान्वये वेळोवेळी या योजनेत बदल करण्यात आला आहे. 

“छत्रपती शिवाजी महाराज aaa tt सन्मान योजना-२०१७ (राज्य स्तर) (२४३५ 0022)” 
अर्थसहाय्य या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी बाबनिहाय खर्चाकरीता सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षातील 
उपलब्ध तरतुदीमधून संदर्भ क्र.९ येथील सहकार विभागाच्या शासन निर्णय व शुद्धीपत्रकान्वये रु.१३३ 
कोटी इतका निधी वितरीत करण्यात आलेला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज alae सन्मान 


शासन निर्णय क्रमांकः PHA ०४१९/प्र.क्र.६२/२-स 


योजना-२०१७ (राज्य स्तर) (२४३५ ००८२)” अर्थसहाय्य या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी बाबनिहाय 
खर्चाकरीता सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षातील उपलब्ध तरतुदीमधून आणखी काही निधी वितरीत 
करण्याबाबत शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय:- 

सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात सहकार, पणन व saa विभागाकडील कार्यक्रम खर्चाच्या 
योजनेअंतर्गत लेखानुदानाद्वारे रु.३५७.३६ कोटी मंजूर निधीपैकी वितरीत निधी वगळता रु.१५२.०० कोटी 
(रू.एकऱी बावण्ण कोटी फक्त) एवढा निधी छत्रपती शिवाजी महाराज होतकरी सन्मान योजना-२०१७ 
राज्यस्तर (२४३५ ००८२) या योजने अंतर्गत ३३- अर्थसहाय्य या बाबीसाठी वितरित करण्यास या शासन 
निर्णयान्वये शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं २०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि.०१.४.२०१९ अन्वये उपरोक्त 
बाबीखालील खर्च करण्यास विभागास अधिकार प्राप्त झाले असून सदर परिपत्रकात नमूद केलेल्या सर्व 
संबंधित बाबींची पूर्तता होत आहे. 

३. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य कार्यालयाने वित्त विभागाच्या उपरोक्त 
वाचा क्र ७ व ८ येथील शासन परिपत्रकामधील सूचनांचे पालन करावे. 


४. वित्त विभाग, परिपत्रक क्रमांक संकिर्ण २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा प्रज्ञा ५, दिनांक १०.५.२०१६ मधील 
परिच्छेद “अ” नुसार या प्रकरणी माहिती खालीलप्रमाणे आहे :- 
महाराष्ट्र विनियोजन (लेखानुदान) अधिनियम, २०१९, वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं 
२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि.०१.४.२०१९ अन्वये उपरोक्‍त बाबींखाली खर्च करण्यास विभागास अधिकार 
प्राप्त झाले असून सदर परिपत्रकातील तपासणी सूचीप्रमाणे सर्व बाबींची सदर प्रकरणी पूर्तता होत आहे. 
१) मंजूर निधी :- सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या कार्यक्रम खर्चासाठी रु.१०७२.०७ 
कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पित असून त्यापैकी चाळू आर्थिक वर्षात रु.१३७.४० कोटी इतका 
निधी वितरित करण्यात आलेला आहे. 
२) सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात प्रसिद्ध होणाऱ्या ग्रीन लिस्ट नुसार तसेच योजनेतील यापुर्वी 
सन २०१७-१८ व सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात प्रसिध्द करण्यात आलेल्या ग्रीन लिस्टमधील 
एकवेळ समझोता योजनेअंतर्गत (One Time Settlement) पात्र ठरलेल्या शेतक-यांना 
कर्जमाफीचा लाभ देण्यासाठी निधी खर्च केला जाईल. 
3) ज्या लेखाशिर्षाखाली अनुदान वितरीत करण्यात येत आहे त्या लेखाशिर्षांतर्गत १ वर्षापासूनचे 
संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. :- लागू नाही. 
४) स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देताना त्यांचेकडून राज्य शासनास येणे नाही 
किंवा येणे रक्‍कम समायोजित करण्यात आली आहे :- लागू नाही. 
५) वैयक्तिक लाभार्थीचे देयक सादर करताना यादीसह व शक्यतो आधार क्रमांकासह सादर 
करावे :- होय 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृकमा ०४१९/प्र.क्र.६२/२-स 


६)बांधकाम विषयक प्रस्तांवाना प्रशासकीय मान्यता देताना सक्षम अधिकाऱ्याची मान्यता 
घेतल्याचा उल्लेख आदेशात करावा. : लागू नाही. 

७) खरेदीविषयक प्रक्रिया अद्ययावत संबंधित शासन आदेशानुसार करावी व तसा उल्लेख 
प्रशासकीय मान्यतेत असावा :- लागू नाही. 

८) साहित्य खरेदीची रक्‍कम पुरवठादाराच्या नावे ECS द्वारे आहरित करावी :- लागू नाही. 


५. सदर तरतूद खर्च करण्यासाठी सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांचे अधिनस्त अप्पर आयुक्‍त व विशेष निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. तसेच लेखाधिकारी, अधिन सहकार आयुक्‍त व निबंधक 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आळे 
आहे. सदर निधी आहरण करुन हा खर्च वेळेत होईल हे सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी पहावे. तसेच या बाबतचा अहवाल व खर्चाची माहिती वेळोवेळी शासनास 
पाठवावी. 

द. सदरहू रक्‍कम मागणी क्रमांक व्ही- २, २४३५-- इतर कृषिविषयक कार्यक्रम, ००, ६० - इतर, 
१०१ -- शोतक-यांच्या कर्ज माफीसाठी योजना, छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना- 
२०१७ (राज्य स्तर) (२४३५ ००८२)-३३ अर्थसहाय्य (दत्तमत) या लेखाशीर्षाखालळील सन २०१९-२० या 
वर्षासाठी उपलब्ध असलेल्या तरतूदीमधून खर्च करण्यात यावा. 

७. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र विनियोजन (लेखानुदान) अधिनियम, २०१९, वित्त विभाग, शासन 
परिपत्रक क्र. अर्थसं २०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि.०१.४.२०१९ अन्वये विभागास अधिकार प्राप्त झालेल्या 
अधिकारांतर्गत तसेच वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्यांचे अनौपचारिक संदर्भ क्र.२५७/२०१९/व्यय-२, 
दि.१४.५.२०१८ अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

Ce सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"///.॥१8॥8॥/99॥॥॥9.9०५.॥॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०६१०१५२९५४५८०२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Ramesh Shankarrao (५५७००७ 


03d45bd48, 


d6e1e4 ee: 
seriall ber=b9bf7a534d8f1272bd902482bf95b556aSbaefdddce18574a78 
hingte rie eg ents 


Date: 2019.06.10 15:34:11 +05'30' 


(रमेडा शिंगटे) 
अवर सचिव तथा सहनिबंधक, 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र शासन 


१. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. महालेखाकार, महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

३. महालेखाकार, महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

४. विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था. (सर्व) 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृकमा ०४१९/प्र.क्र.६२/२-स 


५. जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था. (सर्व) 
६. वित्त विभाग, व्यय-२/अर्थसंकल्प -१३, मंत्रालय, मुंबई 
. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८. कोषागार अधिकारी, पुणे. 
. अवर सचिव (कार्यासन १७स), सहकार पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय मुंबई 
१०. निवड नस्ती-२-स. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


